E समाजकंटक इत्यादी समाजविघातक 
शक्तिविरुध्द कारवाई करतांना मृत्यु पावलेल्या 
पोलीस अधिकारी / कर्मचारी यांच्या कुटुंबियांना 
नुकसान भरपाई देणेबाबत. | 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः- पीडब्ल्यूएफ ०८११/प्र.क्र.४५३ /पोल-७, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, दिनांकः- २८फेब्रुवारी, २०१२ 
वाचा :- १) शासन निर्णय, गृह विभाग, क्रमांक- पीडब्ल्यूरफ ०१९५/सी.आर.१३१ /पोल-७ 
दिनांक १३ मार्च, १९९६ 


प्रस्तावना :- उपरोक्त दिनांक १३ मार्च, १९९६ च्या शासन निर्णयान्वये नक्षलवादी, अतिरेकी यांच्या विरुध्दच्या 
कारवाईत मृत्यु पावलेल्या पोलीस अधिकारी / कर्मचारी यांच्या कुटुंबियांना दिल्या जाणा-या रकमेत रु.१.०० 
लाखावरुन रु.२.०० लक्ष एवढी वाढ करण्यात आली होती. तसेच ही रु.२.०० लक्षची नुकसान भरपाईची रक्‍कम 
गुन्हेगार, समाजकंटक, संघटीत गुन्हेगार इत्यादी समाजविघातक शक्‍्तिविरुध्द कारवाई करतांना मृत्यु पावलेल्या 
पोलीस अधिकारी / कर्मचारी यांच्या कुटुंबियांनाही देण्याबाबत शासनाने निर्णय घेतला होता. तद्‌नंतरच्या 
काळात नक्षलवादी, अतिरेकी विरुध्दच्या कारवाईत मृत पावलेल्या पोलीस अधिकारी / कर्मचारी यांच्या 
कुटुंबियांना देण्यात येणा-या नुकसान भरपाईच्या रकमेत तसेच सोयी सुविधेमध्ये वेळोवेळी वाढ करण्यात 
आलेली आहे. तथापि, गुन्हेगार, समाजकंटक, संघटीत गुन्हेगार इत्यादी समाजविघातक शक्‍तींविरुध्द कारवाई 
करतांना मृत्यु पावलेल्या पोलीस अधिकारी / कर्मचारी यांच्या कुटुंबियांना देण्यात येत असलेल्या रु.२.०० लक्ष 
इतक्या नुकसान भरपाईमध्ये कोणतीही वाढ करण्यात आलेली नसल्यामुळे या रकमेत वाढ करण्याचे शासनाच्या 
विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय :-_ या अनुषंगाने गुन्हेगार, समाजकंटक, संघटीत गुन्हेगार इत्यादी समाजविघातक शक्‍तींविरुध्द 
कारवाई करतांना मृत्यु पावलेल्या पोलीस अधिकारी / कर्मचारी यांच्या कुटुंबियांना देण्यात येत असलेल्या 
रु.२.०० लक्ष इतक्या नुकसान भरपाईमध्ये खालीलप्रमाणे वाढ करण्याचा निर्णय शासनाने घेतलेला आहे. 


मृत्यु पावलेल्या व्यक्ती | नक्षलवादी कारवाईत कायमचे नक्षलवादी 
वारसांस द्यावयाची अपंगत्व आलेल्या व्यक्‍तींना कारवाईत जखमी 
नुकसान भरपाई रक्‍कम | द्यावयाची नुकसान भरपाईची । झालेल्या नुकसान 
भरपाईची रक्‍कम 
३ | सलील शिपाडपोलीस नाईक ] 
पोलीस हवालदार/ सहाय्यक रु.८,००,०००/- रु. ३,००,०००/- रु. २,३०,०००/- 
पोलीस फौजदार 


सहाय्यक पोलीस निरीक्षक | रु.१०,००,०००/- रु.३,३०,०००/- रु.३,००,०००/- 
/पोलीस निरीक्षक /वरिष्ठ 
पोलीस पोलीस निरीक्षक 
सहाय्यक पोलीस आयुक्‍त/ 
पोलीस उप अधिक्षक/पोलीस 
अधिक्षक/पोलीस उपायुक्‍त 
अपर पोलीस आयुक्‍त/पोलीस 
उप महानिरीक्षक व त्यावरील 


दर्जाचे अधिकारी 


रु. ११,००,०००/- रु.३,६०,०००/- रु.३,२०,०००/- 


रु.१२,००,०००/- रु.३,,६०,०००/- रु.३,४०,०००/- 


गुन्हेगार/ सजाजकंटक यांच्यावरील कार्यवाही हा पोलीसांच्या नैमित्तीक कर्तव्याचा भाग ही 
| विचारात घेता शासन निर्णय गृह विभाग क्र.पीडब्ल्युएफ १००३/प्र.क्र-८/पोल-७दि. १६/७/२००५ व 
शासन निर्णय,गृह विभाग क्र.पीडब्ल्युएफ १००८/प्र.क्र-८/पोल-७दि. २९/११/२००८ च्य शासन निर्णयान्वये 
अनुज्ञेय बाबी व सानुग्रह अनुदान देय करण्यात येणार नाही. 

पोलीस अधिकारी/कर्मचारी यांच्या कुटुंबियांना वरीलप्रमाणे नुकसान भरपाई देण्याचा 
खर्च लेखाशिर्ष "२०५५- पोलीस (००) ११३ पोलीस कर्मचारी यांचे कल्याण (००)(०४) कर्तव्य बजावतांना 
जखमी झालेल्या पोलीसांना व मृत पावलेल्या पोलीस कर्मचा-यांच्या कुटुंबियांना सानुग्रह अनुदान (२०५५ 
०२९३) ३१, सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर)" 

हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारी संदर्भ क्र. १३/१२/व्यय-७, दि. 
९/१/२०९२ अन्वये प्राप्त सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय हा निर्गमित झाल्याच्या तारखेपासून अंमलात येईल. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


जिर 
(नं. a. शि 
उपसचिव, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन. 


पोलीस महासंचालक, महराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

संचालक, Set करप्शन ब्युरो, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

अपर पोलीस महासंचालक, गुन्हे अन्वेषण विभाग (गुन्हे), महाराष्ट्र्‌ राज्य, पुणे 
आयुक्‍त गुन्हे अन्वेषण विभाग (गुप्तवार्ता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

संचालक, पोलीस बिनतारी संदेश, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

विशेष पोलीस महानिरीक्षक (प्रशिक्षण व खास पथके), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

विशेष पोलीस महानिरीक्षक (नक्षलवादी प्रतिबंधक कारवाया) महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
विशेष पोलीस महानिरीक्षक, राज्य राखीव पोलीस बल, महाराष्ट्र्‌ राज्य, मुंबई 

प्राचार्य, पोलीस अकादमी, नाशिक 

सर्व पोलीस आयुक्‍त 

सर्व पोलीस उप महानिरीक्षक (सर्व परिक्षेत्रे, रेल्वे, रा.रा.पो.बल, नागरी हक्‍क संरक्षण इ.) 
सर्व पोलीस अधीक्षक, (जिल्हा, रेल्वे, मोटार परिवहन विभाग पुणे) 

सर्व समादेशक, राज्य राखीव पोलीस बल 

सर्व प्राचार्य, प्रादेशिक पोलीस प्रशिक्षण शाळा 

महालेखापाल-१, महाराष्ट्र (लेखा परिक्षा/ लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई. 
महालेखापाल-२, महाराष्ट्र (लेखा परिक्षा/ लेखा व अनुज्ञेयता), नागपूर. 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

सर्व जिल्हा कोषागार अधिकरी 

वित्त विभाग (व्यय-७) 

सर्व मंत्रालयीन विभाग 

सर्व सह सचिव / उप सचिव, गृह विभाग, मंत्रालय,मुंबई-३२. 

गृह विभाग (कार्यासन पोल-१ ते पोल-१५, विशा-१/अ, विशा-१/ब ते विशा-८, बीयुडी-१) 
निवड नस्ती (पोल-७). 


